Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , 


अंक १७ ] ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ [ पृष्ठे ११ , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-११ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४६७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( १ ) 


अन्वये . 


क्रमांक : अ.का. - भुसंपादन - मामुलवाडी - कावि - ३७६-२०२१. 


ज्याअर्थी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड ई च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसुल व 
वनविभाग संकिर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . ७७ - अ -२ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( याम यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आलेला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , जिचा उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( खंड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १००० पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 
अ . - एक -१ ( १५२० ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


“ 


उक्त अधिनियमाच्या समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आलेला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) तरतुदी याद्वारे 
असे अधिसुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नस्थापना या प्रयोजनाकरीता नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणवीपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची , जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यांत यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आलेला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , मलकापुर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२ मामुलवाडी - २०२०-२०२१ , मौजे : मामुलवाडी , तालुका : नांदुरा , जिल्हा : बुलडाणा . 

संपादनाकरीता प्रयोजीत 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा 


( २ ) 


हे . आर 


१ 


৩9 


५४३ 


२ 


७८ 


१०१ 


3 


० ८६ 


७ ९ 
८० 


१२४ 


५ 


८१ 


६ 


८८ 


२६७ 
२४४ 
२३६ 
२५६ 


७ 


८ C 


८ ९ 
९ ० 
९ ३ 
९ ४ 


९ 


८०४ 


१० 


४०५ 


११ 


१०८ 


६११ 


एकूण संपादनाकरीता प्रयोजित क्षेत्र .. 


३६ ७७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


३ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

जिगांव प्रकल्प ता . नांदुरा जि . बुलडाणा ( मोठा प्रकल्प ) 
संपादनाचे प्रयोजन 

जिगांव प्रकल्पा अंतर्गत बुडीत क्षेत्रातील मौजे मामुलवाडी च्या नविन गांवठाणा करीता 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

कार्यकारी अभियंता जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग शेगांव . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे मामुलवाडी ता . नांदुरा जि . बुलडाणा येथील पुनर्वसनासाठी लागणारी जमिनीमुळे 
गावातील नागरी सुविधा वाढतील व जिवन मानात सुधारणा होईल . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थान करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदर प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुषेश दुर करण्यासाठी आवश्यक असुन दुष्काळ प्रवन भागातील कमी क्षेत्रावर आहे ,. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनवर 

असुन शेतक - यांची संमती आहे . सदरचे संपादनामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गावठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
अतिरीक्त संचालक भारत सरकार , पर्यावरण मंत्रालय , पर्यावरण भवन , लोधी रोड , नवी दिल्ली -११०००३ क्र . जे . १२०११-२२-२००७ 
आयएआय दिनांक ११-०५-२००७ अन्वये पर्यावरण सर्वेक्षण मंजुरी झालेली असल्यामुळे भुसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ०६ परंतुक २ अन्वये 
सामाजिक परिणाम निर्धारण लागु नाही . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 
( अ ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , बुलडाणा 
करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 


: 


पदनाम 


जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर बुलडाणा 
क्र.आर.पी.पी.ए. २०१५ र -१ , दिनांक १०-०६-२०१५ . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची 

नियुक्ती करण्यात आली आहे , 
त्या अधिसुचनेचा तपशिल . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , मलकापुर येथे पाहता / 
निरीक्षण करता येईल . 


एस . रामामुर्ती , 


बुलडाणा : 
दिनांक ० ९ एप्रिल २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४६८ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ याच्या कलम ३२ ( २ ) खाली जाहीर नोटीस 
क्रमांक मं.अ - भू.सं. - लसिकामे - कावि - १२०-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ चा महा .३ ) याच्या कलम १ , पोट - कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली 
व महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , दिनांक ५ ते ११ सप्टेंबर २०१ ९ , पृष्ठ क्रमांक ७ ते १३ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ 
ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८ / ( प्र.क्र . ३६३ ) / उ -१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात सप्टेंबर २०१ ९ महिन्याच्या ५ दिवसापासून अमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने 
निर्देश दिला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यासोबतच्या अनुसूचित नमूद केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात 


आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण सहा हे ज्या क्षेत्राना लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणा - या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास महामंडळामार्फत ( यात यानंतर ज्याचा ' उक्त महामंडळ ' असा निर्देश करण्यात आला आहे ) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा उक्त 
अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पृष्टयर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक असणा - या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये काढण्यात आलेली दिनांक ५ सप्टेंबर २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , उद्योग 
व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी २०१८ / ( प्र.क्र .३६३ ) / उ -१४ , राज्य शासनाने , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास नियम , १ ९ ६२ याचा नियम २८ अन्वये 
जी कामे जिल्हाधिका - याकडे सोपविण्यात आली आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , कलम ३३ , पोट - कलम ( २ ) ( परस्परातील कराराद्वारे 
भरपाई ठरविण्यासाठी दर एकरी रुपये १०,००० या मर्यादेपर्यंत ) कलम ३६ , कलम २८ खालील जिल्हाधिका - याची कामे पार पाडण्यासाठी 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ल.सिं . कामे , अमरावती यांची विशेषरित्या नेमणूक केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , औद्योगिक क्षेत्र / औद्यागिक वसाहत म्हणून विकसित करण्यासाठी किंवा दोन्ही करीता सोबतच्या अनुसूचित वर्णन केलेल्या जमिनी 
महामंडळास आवश्यक आहेत असे या कार्यालयाचे मत झाले आहे . 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमचे कलम ३२ , पोट - कलम ( २ ) अन्वये उपरोक्त प्रमाणे प्रदान करण्यात राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करून 
विशेष भूमी संपादन अधिकारी , लघु सिंचनकामे , अमरावती यासोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये हिसंबंध आणि अधिकार असणा - या सर्व 
व्यक्तींना या सोबतच्या अनुसूचित उल्लेख केलेल्या जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत या संबंधी १६-५-२०२१ पूर्वी खाली सही 
करणारास लेखी स्वरुपात कारण दाखविण्याबद्दल फर्मविणारी . 

या नोटीसीच्या तारखेनंतर जिल्हाधिका - यांच्या मंजुरीशिवाय , विक्री करून , पट्टयाने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून , अदलाबदल करून 
किंवा अख्यारीतनं करावयाच्या उक्त जमिनीवर जमिनीच्या विल्हेवाटीसंबंधी केलेला कोणताही करार किंवा तीवर कोणताही खर्च किंवा तीमध्ये / त्यामध्ये 
केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा भागासंबधी भरपाई निर्धारित करणा - या अधिका - यांकडून उक्त 
अधिनियमाचे कलम ३३ , पोट कलम ५ व भूमीसंपादन अधिनियम , १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १ ला ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा ) अन्वये , विचारात घेतल्या 
जाणार नाहीत . 


जिची व्यक्तीगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आंत भेटीची वेळ ठरवून 
कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते १.०० वाजेपर्यंत खाली सही करणा - या समक्ष जातीने किंव आपल्या कायदेशीर मुख्यत्यारामार्फत हजर 
राहता येईल . 


अनुसूची 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ० ९ - ४७-२०२०-२१ , मौजा पिंपळविहीर , तालुका व जिल्हा अमरावती . 

हिस्सा क्षेत्र 

आकारणी 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
रु . पै . 


अ.क्र . 


भूमापन क्रमांक 


हे . आर 


१ 


९ ७ 


१६२ 


३.२ ९ 


२ 


१४२ 


२.८० 


3 


९ ८ 
९९ पैकी 
९९ पैकी 


१०१ 


१.९ ८ 


४ 


१०१ 


१.९ ८ 
३.२० 


५ 


१०० 


१५ ९ 


६ 


१०१ 


१५८ 


३.२० 
३.२० 


७ 


१०२ 


१५ ९ 
१०६ 


८ C 


१.६ ९ 


९ 


१०३ पैकी 
१०३ पैकी 
१०३ पैकी 


१६२ 


२.५६ 


१० 


० ८१ 


१.२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


५ 


( 
9 
) 


( २ ) 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


( ५ ) 
रु . पै . 


११ 


१०४ 


० ४५ 


१.१७ 


१२ 


१०४ 


१ पैकी 
१ पैकी 
१ पैकी 


१७७ 


४.४३ 


१३ 


१०४ 


१७७ 


४.४० 


१४ 


१०४ 


२ 


१२१ 


३.०० 


१५ 


१०५ 


२ ९ ५ 


६.२४ 


१६ 


१०६ 


२२३ 


५.२५ 
३.२० 


१७ 


१०७ 


१५ ९ 


१८ 


१०८ 


१५ ९ 


३.२० 


१ ९ 


१० ९ 


२२३ 


५.२५ 


२० 


११० 


४ ९ ५ 


१० ५० 


२१ 


१११ 


२.७६ 


२२ 


१११ पैकी 
१११ पैकी 
१११ पैकी 


११२ 


२.७७ 


२३ 


१११ 


२.७६ 


२४ 


११२ 


१६७ 


४.१७ 


२५ 


११२ 


१६७ 


४.१८ 


२६ 


११३ 


३३५ 


८.३५ 


२७ 


११४ 


२ ४४ 


६.६० 


२८ 


११५ 


७३७ 


१ ९९ ० 


२ ९ 


११६ 


१२१ 


३.२५ 


30 


११७ 


१२२ 


३.२५ 


११ ९ 


४०५ 


५.५० 


३१ 
३२ 


६२६ 


८.८८ 


३३ 


१२१ पैकी 
१२१ पैकी 
१२१ पैकी 


१६ ९ 


२.५६ 


३४ 


१६ ९ 


२.५६ 


३५ 


१२२ 


४४१ 


४.५५ 


३६ 


१२३ 


४०४ 


४.२५ 


३७ 


१०२ 


१.०७ 


३८ 


१०१ 


१.०७ 


१२४ पैकी 
१२४ पैकी 
१२४ पैकी 
१२४ पैकी 


३ ९ 


१०१ 


१.०७ 


४० 


१०१ 


१.०७ 


४१ 


१२५ 


१५६ 


३.२० 


४२ 


१२६ 


१६२ 


३.२ ९ 


४३ 


१२७ 


१२६ 


२.१७ 


४४ 


१६३ 


४.३ ९ 


४५ 


१२८ पैकी 
१२८ पैकी 
१२८ पैकी 


००१ 


०.०२ 


४६ 


० ८२ 


२.२१ 


४७ 


१२ ९ 


० ८७ 


०८ ९ 


४८ 


१३० 


०७८ 


०८० 


४ ९ 


१३१ 


१६२ 


२.८५ 


५० 


१३२ 


० ८७ 


१५५ 


५१ 


१३३ 


१२८ 


२.२५ 


५२ 


१३४ 


१६० 


२.८० 


५३ 


१३५ पैकी 


१०० 


१.७७ 


अ . - एक -२ ( १५२० ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


हे . आर 


रु . पै . 


५४ 


१३५ पैकी 


१०० 


१.७७ 


५५ 


१३६ 


१६२ 


२.१० 


५६ 


१३७ 


०८१ 


9.00 


५७ 


१३८ 


० ८१ 


१.०० 


५८ 


१३ ९ 


०७७ 


१.०० 


५ ९ 


१४० 


० ८१ 


9.00 


६० 


१४१ 


२४३ 


३.०५ 


६१ 


१४२ 


२४४ 


५.२५ 


६२ 


१६३ 


१६२ 


३.७० 


६३ 


०८० 


9.00 


१६४ पैकी 
१६४ पैकी 


६४ 


०८० 


9.00 


६५ 


१६५ 


३१० 


३.९ ० 


६६ 


१६६ 


२०६ 


२.९ ० 
३.२६ 


६७ 


१४० 


६८ 


१३ ९ 


१६७ पैकी 
१६७ पैकी 
१६८ पैकी 
१६८ पैकी 


३.२३ 
२.२० 


६ ९ 


१२१ 


७० 


१५३ 


२.७ ९ 


७१ 


१६ ९ 


१६३ 


२.९ ० 
२.८५ 


७२ 


१७० 


१६२ 


७३ 


१७१ 


२०२ 


२.८५ 


७४ 


१७२ 


१६० 


१.९ ५ 


७५ 


१७३ 


२०२ 


४.१० 


७६ 


१७४ 


२०२ 


४.१० 


७७ 


१०१ 


२.०० 


७८ 


१७५ पैकी 
१७५ पैकी 
१७७ पैकी 


१०१ 


२.१० 


७ ९ 


३४० 


४.५५ 


८० 


१७८ 


१६२ 


३.०० 
१२.१३ 


८१ 


५५४ 


८२ 


१७ ९ पैकी 
१७ ९ पैकी 
१७ ९ पैकी 


२२६ 


४.९ ५ 


८३ 


२२५ 


४.९ २ 


८४ 


१८० 


१७३ 


२.५० 


१८१ 


१७३ 


२.५० 


८५ 
८६ 


१८२ 


२०२ 


५.०० 


८७ 


१८३ 


२०३ 


५.०० 


८८ 


१८४ 


० ९ ७ 


१.४० 


८ ९ 


१८५ 


१२१ 


१.८५ 


९ ० 


१८६ 


२४१ 


३.६५ 


९ १ 


१८७ 


३२२ 


४.८५ 


९ २ 


१८८ 


१३६ 


२२५ 


९ ३ 


१८ ९ 


१ 


१६८ 


९ ४ 


१८ ९ 


२ 


१६८ 


३.९ ० 
३.९ ० 
३.९ ० 


९ ५ 


१८ ९ 


3 


१६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


७ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 


( 
१ 
) 


( २ ) 


( ४ ) 


( 
५ 
) 


हे . आर 


रु . पै . 


९ ६ 


१८ ९ 


४ 


२५२ 


५.८० 


९ ७ 


१८ ९ 


५ 


२५२ 


५.८० 


९ ८ 


१८ ९ 


६ 


१६८ 


३.९ ० 
३.९ ० 


९९ 


१८ ९ 


७ 


१६८ 


१०० 


१८ ९ 


८ C 


१६८ 


३.९ ० 


१०१ 


४८३ 


१०.९ ८ 


१०२ 


२१३ 


४.८२ 


१ ९ १ पैकी 
१ ९ १ पैकी 
१ ९ २ पैकी 
१ ९ २ पैकी 


१०३ 


० ९ ८ 


३.० ९ 
६.४१ 


१०४ 


२०२ 


१०५ 


१ ९ ३ 


२०२ 


७.२५ 


१०६ 


१ ९ ४ 


३८७ 


९ .०० 


१०७ 


१ ९ ५ 


१ ९ ३ 


४.५० 


१०८ 


१ ९ ६ 


१ ९ ३ 


४.५० 


१० ९ 


१ ९ ७ 


१७ ९ 


४६० 


११० 


१४५ 


१ ९ ८ 
१ ९९ 


३.८५ 
३.३० 


१११ 


१२३ 


११२ 


२०० 


० ९ ० 


२.०० 


११३ 


२०५ 


२३१ 


५.०० 


११४ 


२०६ 


२०२ 


११५ 


२०७ 


१८२ 


७.२५ 
३.५० 
२.८५ 


११६ 


२०८ 


११० 


११७ 


२० ९ 


१६२ 


३.९ ५ 


११८ 


१३४ 


३.४५ 


२१० पैकी 
२१० पैकी 


११ ९ 


११४ 


२.९ ५ 


१२० 


२११ 


१३१ 


३.५० 


१२१ 


२१२ 


०८१ 


२.१५ 


१२२ 


२१३ 


०८१ 


२.१५ 


अमरावती : 
दिनांक २० एप्रिल २०२१ . 


( अवाच्य ) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघुसिंचन कामे , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ४६ ९ . 


BY LAND ACQUISITION OFFICER 


No. LAO - MIW - WS - 120-2021. 


Whereas , by the Government Notification Industries and Labour Department No. IDC - 2018- ( CR 
363 ) -Ind - 14 , date 5-09-2019 issued under sub - section ( 3 ) of Section 1 of the Maharashtra Industrial Devel 
opment Act , 1961 ( Mah . III of 1962 ) ( hereinafter referred to as the " said Act " ) and published in the Maharashtra 
Government Gazette , Part IV - B , date 05-11 September 2019 on pages 7 to 13 the Government of Maharashtra 
has directed that the provision of Chapter VI of the said Act , shall take effect from the date 05th September 
2019 in the area specified in the Schedule to that notification ; 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


And whereas , the lands mentioned in the Schedule hereto are situated in the area wherein the provi 
sions of Chapter VI of the said Act , have been taken effected as aforesaid ; 


And whereas , under Section 32 of the said Act , the State Government is empowered to acquire lands 
in the area to which Chapter VI of the said Act has been made applicable and are required for the purpose 
of the development by the Maharashtra Industrial Development Corporation ( hereinafter referred as 
the “ Corporation " ) or for any other purpose in furtherance of the object of the said Act ; 


And whereas , by Government Notification in Industries and Labor Department No. IDC - 2018- ( CR 
363 ) -Ind - 14 , date 05-11 September 2019 issued under clause ( c ) of Section 2 of the said Act , the Land 
Acquisition Officer ( M.I.W ) , Amravati has been specially appointed by the State Government to perform the 
functions of a Collector under Sections 32 , 36 and 38 of the said Act , delegated to him by Rule 28 of the 
Maharashtra Industrial Development Rules , 1962 ; 


And Whereas , the Land Acquisition Officer ( M.I.W. ) , Amravati is of the opinion that the lands de 
scribed in the Schedule hereto are required by the Corporation for Development as industrial Area . 


Now , therefore , in exercise of the powers of the State Government under Sub - section ( 2 ) of Section 
32 of the said Act , delegated as aforesaid the Land Acquisition Officer ( M.I.W. ) , Amravati hereby give notice 
calling upon all the persons having interest and rights in the lands described in the Schedule hereto to 
show cause in writing to the undersigned before date 16-05-2021 as to why the lands described in the 
Schedule should not be acquired for the said purpose . 

Any contracts for the disposal of the said lands by the sale , lease , mortgage , assignment , exchange 
or other wish or any outlay or improvements made therein without the sanction of the Collector after the 
date of this notice will under sub - section ( 5 ) of Section 33 of the said Act , read with Section 24 ( seventhly ) 
of the Land Acquisition Act , 1894 ( I of 1894 ) be disregarded by the officer assessing compensation for 
such parts of the said lands as may be finally acquired . 

Any person who desire to be heard in person may after previous appointment appear before the 
undersigned in person or through his legal constituted attorney between 11.00 am and 1.00 pm on any 
working day within one month from the date of this notice . 


SCHEDULE 


LAC No. 09-47-2020-21 , Mouja Pimpalvihir , Tq . & Dist . Amravati 
Sr. No. Gat / Survey No. Hissa 

Area 

Assessment 
Number 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 
4 
) 


( 5 ) 


H.A. 


R. P. 


1 


97 


162 


3.29 


2 


98 


142 


2.80 


3 


99 Part 


101 


1.98 


4 . 


99 Part 


101 


1.98 


5 


100 


1 59 


3.20 


6 


101 


1 58 


3.20 


7 


102 


.. 


1 59 


3.20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


९ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


H.A. 


R. P. 


8 


1 06 


1.69 


9 


103 Part 
103 Part 
103Part 


162 


2.56 


10 


1.28 


0 81 
0 45 


11 


104 


1 Part 


1.17 


12 


104 


1 Part 


1 77 


4.43 


13 


104 


1 Part 


1 77 


4.40 


14 


2 


1 21 


104 
105 


3.00 
6.24 


15 


295 
2 23 


16 


106 


5.25 


17 


107 


1 59 


3.20 


18 


108 


1 


1 59 
2 23 


19 


109 


3.20 
5.25 
10 50 


20 


110 


495 


21 


111 Part 


1 11 


2.76 


22 


111 Part 


1 12 


2.77 


23 


111 Part 


1 11 


2.76 


24 


112 


1 67 


4.17 


25 


112 


1 67 


4.18 


3 35 


8.35 


26 
27 


113 
114 


6.60 


2 44 
737 


28 


115 


19 90 
3.25 


29 


116 


1 21 


30 


117 


1 22 
4 05 


3.25 
5.50 


31 


119 


32 


8.88 


33 


121 Part 
121 Part 
121 Part 


2.56 


6 26 
1 69 
1 69 
441 


34 


2.56 
4.55 


35 


122 


404 


4.25 


36 
37 


123 
124 Part 


1 02 


38 


101 


1.07 
1.07 
1.07 


124 Part 
124 Part 
124 Part 


39 


101 


40 


101 


1.07 


125 


1 56 


3.20 


41 
42 


126 


1 62 


3.29 
2.17 


43 


127 


1 26 


44 


128Part 


163 


4.39 


001 


0.02 


45 
46 


128Part 
128Part 


0 82 


2.21 


47 


129 


087 


089 


48 


130 


0 78 


0 80 


अ . - एक -३ ( १५२० ) . 

) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


H.A. 


R. P. 


49 


131 


162 


2.85 


50 
51 


132 
133 


0 87 
1 28 


160 


52 
53 


134 
135Part 
135 Part 


1.55 
2.25 
2.80 
1.77 
1.77 
2.10 


100 


54 


100 


55 


136 


162 


56 


081 


1.00 


137 
138 


57 


1.00 


58 


081 
077 
081 


1.00 


139 
140 
141 


59 


1.00 


60 


2 43 
244 


142 


61 
62 


3.05 
5.25 
3.70 


163 


162 


63 


164 Part 


0 80 


1.00 


64 


164 Part 


080 


65 


165 


1.00 
3.90 
2.90 


66 


3 10 
206 
140 


166 


67 


167 Part 


3.26 


3.23 


68 
69 


167 Part 
168Part 
168Part 
169 


1 39 
1 21 
153 


2.20 


70 


2.79 


71 


163 


2.90 


72 


170 


1 62 
202 


73 


171 


2.85 
2.85 
1.95 


74 


172 


160 


75 


173 


202 


76 


174 


202 


77 


175Part 


4.10 
4.10 
2.00 
2.10 
4.55 


78 


101 
101 
3 40 


175Part 


79 


177 Part 


80 


178 


162 


3.00 


81 


179Part 


5 54 


12.13 


82 


179Part 


2 26 


4.95 


179Part 


2 25 


83 
84 
85 


180 


4.92 
2.50 
2.50 


181 


86 


182 


1 73 
1 73 
202 
203 
097 


5.00 


87 


183 


5.00 
1.40 


88 


184 


89 


185 


121 


1.85 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २ ९ - मे ५ , २०२१ / वैशाख ९ -१५ , शके १ ९ ४३ 


99 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


H.A. 


R. P. 


186 


241 


90 
91 


187 


3 22 


3.65 
4.85 
2 25 


92 


188 


1 36 


93 


189 


1 


1 68 


3.90 


94 


189 


1 68 


3.90 


95 


189 


1 68 


3.90 
5.80 


96 


189 


4 


2 52 


97 


189 


OVO 07 A WN 


252 


5.80 


98 


189 


3.90 


189 


99 
100 


1 68 
168 
1 68 
4 83 
2 13 


3.90 
3.90 


101 


10.98 


189 
191 Part 
191 Part 
192 Part 


: 


102 


103 


098 


4.82 
3.09 
6.41 


104 


202 


192 Part 
193 


105 


202 


7.25 


106 


194 


3 87 


9.00 


195 


1 93 


4.50 


107 
108 
109 


196 
197 


193 
1 79 


110 


198 


145 


4.50 
460 
3.85 
3.30 
2.00 


111 


199 


1 23 
0 90 


112 


200 


113 


205 


231 


5.00 
7.25 


114 


206 


202 


115 


207 


1 82 


3.50 


116 


208 


1 10 


2.85 


117 


209 


162 


3.95 


118 


1 34 


3.45 


119 


210 Part 
210 Part 
211 


1 14 


.. 


120 


1 31 


2.95 
3.50 
2.15 


121 


212 


0 81 


122 


213 


081 


2.15 


Amravati : 


( Illegible ) , 
Land Acquisition Officer , 
Minor Irrigation Works , Amravati . 


Dated the 20th April 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


